अधीक्षक अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, बुलडाणा व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ३ विभाग व उपविभाग या 
कार्यालयाच्या नियत अस्थायी आस्थापना व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१/०९/२०२० ते दि. २८/०२/२०२१ 
पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ -२०२०/७५८/प्र.क्र.३१८/मोप्र-२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २३/११/२०२० 


संदर्भ - 9) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ २०२०/२७६/प्र.क्र.२५०/ 

मोप्र-२, दि.२८/०८/२०२० 

२) अधीक्षक अभियंता, बु.पा.प्र.मं.बुलडाणा यांचे जा.क्र./३१४४/आस्था-२/२०२०, 
दि. २८/०८/२०२० 

3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्रक्र.८/१६/ आ.पु.क, 
दिनांक ३१/०८/२०२० 

४) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांकआढावा 2002 (३३५/२००२)/ आ (प्रशि), 
दि.०६/०२/२००३ 


प्रस्तावना :- 


अधीक्षक अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलडाणा यांच्या 
अधिपत्याखालील अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रिय आस्थापनेवरील सर्व पदांची निर्मिती सुधारीत 
आकृतीबंधानुसार संदर्भाधिन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णय दिनांक ०६/०२/२००३ अन्वये 
निश्चित करण्यात आळी आहे. अधीक्षक अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
बुलडाणा यांच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रिय आस्थापनेवरील कार्यालयांना खाळील 
तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे व परिशिष्ट अ व ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ४२७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी ५ पदांना दिनांक ३१/०८/२०२० पर्यंत 
चालू ठेवण्यास संदर्भीय क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली होती. 


कार्यालयाचे नांव नि.अ.आस्थापना | रु.अ.आस्थापना 
१)बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,बुलडाणा २८पदे | -- | 
२) खडकपूर्णा प्रकल्प विभाग, देऊळगावराजा १०६पदे १पद 
३) जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, खामगाव १३३ पदे ६ पदे 
४)जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शोगांव १६०पदे १ पद 
एकूण ४२७ पदे ८ पदे 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२०/७५८/प्र.क्र.३१८/मोप्र-२ 


सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना 
तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश 
आकृतिबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात सर्व अस्थायी पदांना दिनांक 
३१/०८/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आळे होते. तथापी सर्व प्रशासकीय 
विभागांची सुधारीत आकृतिबंध निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही अद्याप पूर्ण झालेली नाही. 
ही बाब विचारात घेऊन दिनांक ०१/०९/२०२० ते दिनांक २८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार संदर्भ क्रमांक ३ चे शासन निर्णयानुसार देण्यात आळे आहेत. 


शासन निर्णय :- 


अधीक्षक अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाच्या संदर्भीय क्र. २ च्या 
प्रस्तावास अनुसरुन अधीक्षक अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलडाणा व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील ३ विभाग व उपविभागातीळ नियत अस्थायी आस्थापना व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थावनेवरील परिशिष्ट अ व ब मध्ये दर्शविलेल्या अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१/०९/२०२० ते दिनांक २८/०२/२०२१ पर्यंत चाळू ठेवण्यास खालील अटींच्या 
अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


कार्यालयाचे नांव नि.अ.आस्थापना | रु.अ.आस्थापना 
१)बुलडाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलडाणा २८पदे | -- | 
२) खडकपूर्णा प्रकल्प विभाग, देऊळगावराजा १०वषपदे fe 
३) जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, शेगांव १३३पदे ४ पदे 
४)जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शोगांव १६० पदे १ पद 
४२७ पदे ५ पदे 
एकूण 


१) उपरोक्‍त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

२)रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंतच चाळू राहील. 

३) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्याहून अधिक कालावधीसाठी 
Raa नसतील. 


सदर पदांवरील वेतनाचा खर्च, मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष- ४७०१ 
मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवलीखर्च, Co सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील 
व इतर उपक्रमांना कर्जे (०४ विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भागभांडवली अंशदान 
(वेतन)(०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंठादान, (अनिवार्य) 
(४७०१ आय १७१) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांसाठी होणारा वेतनाचा खर्च , मागणी 
क्रमांक आय-५ ,मुख्य लेखाशीर्ष- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२०/७५८/प्र.क्र.३१८/मोप्र-२ 


(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे , (०२) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान(०२)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग 
भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) (४७०१ एच ६६५) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकवा व 
त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/ १६/ 
आ.पु.क., दिनांक ३१/०८/२०२० अन्वये विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यांत येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०११२३१६४२५५५२२७ 
असा आहे. हा कार्यालयीन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


hy 
2.5.4.20=5724dd2e45895f7c2ab554c8d0b0041f388e5f397467¢ 


Yedsikar Messe शत 
सहपत्र-परिशिष्ट अव ब (अभय येडसीकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत-सहपत्रासह- 

१) महालेखापाल 2, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर, 

२) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखापरीक्षा) नागपूर, 

3) वित्त विभाग, व्यय-१२, मंत्रालय, मुंबई, 

४) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,नागपूर 

५) अधीक्षक अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलडाणा यांना कळविण्यात 
येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीच्या प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य 
अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण 
व संवितरण अधिकाऱ्यांवर राहील, त्याचप्रमाणे प्रस्तावात नमूद लेखाशिर्ष हे जुने 
असल्याने शासन निर्णयात सुधारण्यात आलेले आहे. भविष्यात प्रस्ताव पाठविताना 
याची नोंद घेण्यात यावी. 

६) कार्यकारी अभियंता, खडकपूर्णा प्रकल्प विभाग, देऊळगाव राजा. 

७) कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, शेगांव 

८) कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शोगांव 

९) मोप्र-(२) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२०/७५८/प्र.क्र.३१८/मोप्र-२ 


परिशिष्ट अ 


शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ २०२०/७५८/प्र.क्र.३१८/मोप्र-२, दिनांक २३/११/२०२० चे सहपत्र 
दिनांक ०१/०९/२०२० ते २१/०२/२०२१ साठी नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४२७ पदे 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव पदनाम एकूण 
पदसंख्या 
।१___| अधीक्षक अभियंता बुलडाणा पाटबंधारे [9 | अधीक्षकअभियंता शिका 
प्रकल्प मंडळ, बुलडाणा २__| उप अधीक्षक अभियंता | oq | 
3 | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ./स. 3 
अ. श्रेणी-२ 

४ | उच्चश्रेणी लघुलेखक | og | 

५ | अधीक्षक | og | 

६___ मुख्य आरेखक | 4 | 

७ | सहाय्यक आरेखक शि चका 

८ | प्रमुख लिपिक शिका 

९ | वरिष्ठलिपीक ४ 

।१०_ ० । कनिष्ठ लिपिक ४ 

।११_ | टंकलेखक ३ 

१२ | संगणक | oq | 

१३ | वाहनचालक | og | 

१४ | नाईक | og | 

१५ | शिपाई ३ 

१६ । चौकीदार fo oq 
२८ 

२____| खडकपुर्णा प्रकल्प विभाग, ।_१_। कार्यकारीअभियंता [1 १__| 
देऊळगांवराजा २ | उपकार्यकारी अभियंता 1 १ 
३ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ./स. ४ 
अ. श्रेणी-२ 

४ | विभागीय लेखापाल | oq 

५ | प्रथम लिपीक | oq | 

६ | वरिष्ठ लिपीक ५ 

७ । कनिष्ठ लिपीक ४ 

८ । आरेखक fog 

९ | सहाय्यक आरेखक | og | 

| qo | टंकलेखक 3 

aq | १ | भांडारपाल | og | 

१२ | सहा. भांडारपाल | og | 

१३_ | निम्नश्रेणी लघुलेखक | 4 | 

१४ | संगणक Pg 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२०/७५८/प्र.क्र.३१८/मोप्र-२ 


१५ 


वाहनचालक 


१६ 


नाईक 


१७ 


शिपाई 


१८ 


चौकीदार 


एकुण- || 


२.१ 


खडकपूर्णा प्रकल्प उपविभाग क्र.२ 
चिखली 


उपविभागीयअभियंता 


कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ. /स. 
अ. श्रेणी-२ 


स्था. अ. सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-0 | A] oO} -0 | 0] A] oO] 9८ 


0 
ios 


२.२ 


खडकपूर्णा प्रकल्प उपविभाग क्र.४ 
देऊळगाव मही 


[Ngee pul ae 
उपविभागीय 


ae) 


कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ. /स. 
अ. श्रेणी-२ 


9८ 


स्था. अ. सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-0 | A] oO} -0 | -0 | A] Oo] 9८ 


2.3 


वान प्रकल्प उपविभाग क्र.२ वारी, 
मु.देऊळगाव मही 


एकूण व ता 
उपविभागीय 


कनिष्ठअभियंता.अ.स/२/शा.अ. 


स्था. अ. सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


Oo} Oo] A] oO] K|] ७८ -5 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२०/७५८/प्र.क्र.३१८/मोप्र-२ 


८ | वाहनचालक pa 

शिपाई २ 

| 9 | ० | चौकीदार शिक जा 

१८ 

२.४ | पेनटाकळी प्रकल्प बांधकाम उपविभाग (| उपविभागीय अभियंता La _ 

क्र.४ मेहकर (मु.चिखली) २ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ./स. ४ 
अ. श्रेणी-२ 

3 स्था. अ. सहाय्यक ४ 

४ | वरिष्ठ लिपीक = 

५ | कनिष्ठ लिपीक २ 

६ | अनुरेखक ॥ आ: | 

टंकलेखक La 

८ | वाहनचालक शिळे गे 

९ | ठोपाई Q 

| 90 | ० | चौकीदार =a 

एकूण १८ 

विभाग व उपविभाग एकूण: १०६ 

३____ जिगाव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, ।_१_। कार्यकारीअभियंता | og | 

खामगाव २ । उपकार्यकारीअभियंता fog 

3 | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ./स. ४ 
अ. श्रेणी-२ 

४ | विभागीयलेखापाल शिळ आ 

५ | प्रथमलिपीक 1 १__| 

६ | वरिष्ठलिपीक ५ 

७ | कनिष्ठलिपीक ४ 

८ । आरेखक 1 १__| 

९ | सहाय्यकआरेखक | oq | 

| qo | टंकलेखक 3 

। ११ १ | भांडारपाल fo oq 

१२ | सहाभांडारपाल. fog | 

१३_ | निम्नश्रेणी लघुलेखक | 4 | 

१४ | संगणक [1 १__| 

१५ | वाहनचालक [1 १__| 

१६ | नाईक ae 

१७ | शिपाई षु 

१८ | चौकीदार शिका 

एकुण:- ३४ 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२०/७५८/प्र.क्र.३१८/मोप्र-२ 


३.१ | जिगाव प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग  । १ | उपविभागीयअभियंता = आल 

क्र.१, शेगाव २ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ./स. ४ 
अ. श्रेणी-२. 

३ | स्था. अ. सहाय्यक ४ 

४ | वरिष्ठ लिपीक a 

५ | कनिष्ठ लिपीक 2 

६ | अनुरेखक =a 

टंकलेखक |. =e. | 

Teta a ae 

९ | शिपाई २ 

| qo | चौकीदार aa 

एकुण:- १८ 

३.२ | जिगाव प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग  । १ | उपविभागीयअभियंता Pa 

क्र.२, शेगाव २ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ. /स. ४ 
अ. श्रेणी-२ 

३ | स्था. अ. सहाय्यक ४ 

४ । वरिष्ठ लिपीक 1१ 

५ | कनिष्ठ लिपीक 2 

६ | अनुरेखक 1१ 

टंकलेखक |. अ, " 

वाहनचालक za 

९ | शिपाई र, 

| qo | चौकीदार 1१ 

एकुण:- १८ 

३.३ | जिगाव प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग  । १ | उपविभागीयअभियंता 1१ 

क्र.३, नांदुरा २ । कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ./स. ४ 
अ. श्रेणी-२ 

३. | स्था. अ. सहाय्यक ४ 

४ | वरिष्ठ लिपीक | ही. | 

५ | कनिष्ठ लिपीक २ 

६ | अनुरेखक 1१ 

टंकलेखक Pa 

८ | वाहनचालक ae | 

९ | शिपाई २ 

| १० | चौकीदार eae | 

एकुण:- १८ 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२०/७५८/प्र.क्र.३१८/मोप्र-२ 


३.४ | जिगाव प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग  । १ | उपविभागीयअभियंता = आल 
क्र.४, जळगाव जामोद २ । कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ./स. ४ 
अ. श्रेणी-२. 
3 स्था. अ. सहाय्यक ४ 
४ । वरिष्ठ लिपीक a 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | अनुरेखक =a 
टंकलेखक |. =e. | 
वाहनचालक a ae 
९ | शिपाई २ 
१० ० | चौकीदार aa 
एकुण:- १८ 
3.4 लघुपाटबंधारे सर्वेक्षण उपविभाग क्र.२, | १ | उपविभागीयअभियंता Pa 
खामगाव २ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ./स. ४ 
अ. श्रेणी-२ 
3 स्था. अ. सहाय्यक ४ 
४ । वरिष्ठलिपीक 1१ 
५ | कनिष्ठलिपीक २ 
६ ।अनुरेखक 1१ 
टंकलेखक |. अ, " 
८ | वाहनचालक za 
९ | शिपाई 2 
| 9 | o | चौकीदार | 9 | 
एकुण:- १८ 
३.६ | लघुपाटबंधारे सर्वेक्षण उपविभाग bal कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ. /स. 4 
चिखली अ. श्रेणी-२ 
२ | कनिष्ठ लिपीक | og | 
३ | शिपाई ३ 
एकुण:- ९ 
विभाग व उपविभाग एकूण : १३३ 
yg | जिगाव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, | 9 | कार्यकारी अभियंता fog 
aria 2 | उपकार्यकारी अभियंता [1 १__| 
३ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ./स. ४ 
अ. श्रेणी-२ 
४ । विभागीय लेखापाल fog 
५ | प्रथम लिपीक fog 
६ | वरिष्ठ लिपीक षु 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२०/७५८/प्र.क्र.३१८/मोप्र-२ 


७ । कनिष्ठ लिपीक ४ 

८ । आरेखक fog 

९ | सहाय्यक आरेखक | og | 

| qo | टंकलेखक 3 

aq | १ | भांडारपाल | og 

१२ | सहा. भांडारपाल fog | 

१३_ | निम्नश्रेणी लघुलेखक | 4 | 

१४ | संगणक Pg 

१५ | वाहनचालक शिका 

१६ | नाईक a | 

१७ | शिपाई षु 

१८ । चौकीदार 1 १_| 

vem | 3४ 

। ४.१ | जिगाव प्रकल्प धरण उपविभाग क्र.२ | 9 | उपविभागीयअभियंता 1१ 

मांडवा (हल्ली मुख्यालय शोगाव) २ | कनिष्ठ अभियंता/ शाखा ४ 
अभियंता /स. अ. श्रेणी-२ 

स्था. अ. सहाय्यक ४ 

वरिष्ठलिपीक re १ 

५ | कनिष्ठलिपीक २ 

६ | अनुरेखक शिळ अ 

७ | टंकलेखक 1१ 

वाहनचालक =a 

९ | शिपाई 2 

| 90 | o | चौकीदार | 9 | 

एकुण:- १८ 

8.2 | जिगाव प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग  । १_ | उपविभागीय अभियंता i sae | 

क्र.१, वडनेर भोळजी २ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ./स. ४ 

अ. श्रेणी-२ 

स्था. अ. सहाय्यक ४ 

वरिष्ठ लिपीक ae 

५ | कनिष्ठ लिपीक २ 

६ । अनुरेखक शिक 

७ | टंकलेखक a 

वाहनचालक Pd 

९ | Bras २ 

१० ० | चौकीदार शिळ आन 

एकुण:- १८ 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२०/७५८/प्र.क्र.३१८/मोप्र-२ 


8.3 | जिगाव प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग  । १_ | उपविभागीय अभियंता = आला 

क्र.२, जळगाव जामोद २ | कनिष्ठअभियंता/ शा. अ. /स. ४ 
अ. श्रेणी-२ 

३ | स्था. अ. सहाय्यक ४ 

४ | वरिष्ठ लिपीक a 

५ | कनिष्ठ लिपीक 2 

६ | अनुरेखक =a 

टंकलेखक |. =e. | 

Teta a ae 

९ | शिपाई २ 

| qo | चौकीदार aa 

एकुण:- १८ 

४.४ | जिगाव प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग  । १ | उपविभागीयअभियंता Pa 

क्र.३, शेगाव २ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ. /स. ४ 
अ. श्रेणी-२. 

३ | स्था. अ. सहाय्यक ४ 

४ । वरिष्ठलिपीक 1१ 

५ | कनिष्ठलिपीक 2 

६ | अनुरेखक 1१ 

टंकलेखक |. अ, " 

वाहनचालक za 

९ | शिपाई > 

| 90 | चौकीदार | 9 | 

एकुण:- १८ 

४.५ | जिगाव प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग  । १ | उपविभागीयअभियंता 1१ 

क्र.४, बुलडाणा २ । कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ./स. ४ 
अ. श्रेणी-२ 

३ | स्था. अ. सहाय्यक ४ 

४ | वरिष्ठ लिपीक | ही. | 

५ | कनिष्ठ लिपीक २ 

६ | अनुरेखक 1१ 

टंकलेखक Pa 

८ | वाहनचालक ae | 

९ | शिपाई २ 

| १० | चौकीदार eae | 

एकुण:- १८ 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२०/७५८/प्र.क्र.३१८/मोप्र-२ 


४.६ | जिगाव प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग  । १ | उपविभागीयअभियंता = आल 
क्र.५, वडनेर भोलजी (हल्ली मुख्यालय । २ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ./स. ४ 
नांदुरा) अ. श्रेणी-२ 

३ | स्था. अ. सहाय्यक ४ 
४ । वरिष्ठलिपीक a 
५ | कनिष्ठलिपीक २ 
६ | अनुरेखक =a 
टंकलेखक |. =e. | 
वाहनचालक a ae 
९ | शिपाई २ 
| १० | चौकीदार aa 
एकुण:- १८ 

। ४.७ | जिगाव प्रकल्प धरण उपविभाग क्र.१, | १ | उपविभागीयअभियंता Pa 
वडनेर भोलजी (हल्ली मुख्यालय २ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ./स. ४ 
मलकापूर) अ. श्रेणी-२ 

३. | स्था. अ. सहाय्यक ४ 

४ । वरिष्ठ लिपीक 1१ 

५ । कनिष्ठ लिपीक २ 

६ | अनुरेखक 1१ 

टंकलेखक |. अ, " 

८ | वाहनचालक za 

९ | शिपाई २ 

| qo | चौकीदार 1१ 

एकुण:- १८ 

विभाग व उपविभाग एकूण: १६० 
बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळांतर्गत एकूण ४२७ 


पदे(१--२--३५-४) 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२०/७५८/प्र.क्र.३१८/मोप्र-२ 


प्रपत्र ब 


शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ २०२०/७५८/प्र.क्र.३१८/मोप्र-२, दि. २३/११/२०२० चे सहपत्र 
दिनांक ०१/०९/२०२० ते दि.२८/०२/२०२१ साठी रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ५ पदे 


जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, शेगांव 


अ.क्र. | नाव पदनाम पदे । सेवानिवृत्ती दिनांक 
Es . | SIR. STR. ATR मुकादम हां ३१-०७-२०२१ 
२. ।आर.जी.तायडे स्वच्छक La ३०-०६-२०२२ 
३. । श्री.एस.एम.खराटे स्वच्छक ra 39-92-2020 
४. । श्री.एस.पी.शिनगारे मजूर |. १. ३१-५-२०२९ 
एकूण fa 
जिगांव प्रकल्प धरण वपुनर्वसन विभाग,शेगाव 
अ.क्र. | नाव पदनाम पदे । सेवानिवृत्ती दिनांक 
zz प्र.र.लबडे वाहनचालक षत ३१-०१-२०२३ 
एकूण a 
एकूण पदे -५ 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


